महाराष्ट्रातील कारागृहांना अन्नधान्य ब इतर 
खादयोपयोगी वस्तूंचा पुरबठा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शुख्दीपत्रक क्रपांक- एमएजे -०१९८/२(१०१)/पीआरएस-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. दिनांकः- १८ ऑक्टोबर, २००१. 


बाचा; १) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. एमएजे -०१९८/२(१०१)/पीआरएस-२, 
दिनांक 22.20, २०००. 

२) गृह विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएजे -०१९८/२(१०१)/पीआरएस-२ 
दिनांक २३.३.२००१. 

३) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित मुंबई, दिनांक ५ जानेवारी २००१ 
चे निवेदन पत्र. 

४) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.शिधा/सीएफए/८७१/२००१/ 
कक्ष,३ दिनांक ३०/८/२००१. 


शासन श्दीपत्रक :-महाराष्ट्रातील कारागृहांना अन्नधान्य ब इतर खादयोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा 
करणेबाबत शासनाने गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-एमएजे-०१९८/२(१०१)/ पीआरएस-२, 
दिनांक' 22.20.2000 रोजी निर्गमित करण्याल आलेल्या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या " परिशिष्ट-अ" मधील अनुक्रमांक २ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

" त्या त्या तारखांचे बाजारभाव " हया शब्दप्रयोगा ऐबजी " कारागृह विभागांनी खाद्य 
वस्तुंची खरेदी ज्या महिन्यात केलेली असेल त्या महिन्याचे सरासरी बाजारभाव मागवाबेत" 

" कारागृह अधिक्षकांनी खादय वस्तूंची खरेदी ज्या महिन्यात केलेली असेल त्या 
महिन्यांचे सरासरी बाजारभाव उपलब्ध करुन ते पुढील ३ महिन्यापर्यंत वैध मानावेत." सदर 
परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या इतर सर्ब अटी पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व aan 


ee 
: > Seah ट्‌. | 


( गुर ज.क ) 
अबर सचिंब,महाराष्ट्र TATE विभाग. 


प्रति, 

कारागृह महानिरीक्षक ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

सर्ब कारागृह उपमहानिरीक्षक. 7 

प्राचार्य बोर्स्टल स्कूल,कोल्हापूर/नाशिक. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता) मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता) मुंबई. 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता)नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

निबासी लेखाधिकारी,मुंबई-सर्ब जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे - 
कृषी व सहकार विभाग,( २४ सी ),मंत्रालय,मुंबई. 
कित Beery मंत्रालय Uae. 


